इतर मागासवर्ग समाजाच्या आरक्षण व आतापर्यंत 
शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा व इतर 
लाभांचासर्वंकषद्दष्टीने अभ्यास करुन परिणामकारक 
कार्यान्वयन होण्याच्यादृष्टीने तसेच अतिरिक्त 
सवलती/लाभ प्रस्तावित करण्याच्यादृष्टीने अभ्यास 
करुन मंत्रिमंडळाला शिफारस करण्यासाठी मंत्रिमंडळ 
उपसमिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक : इमाव-२०२०/प्र.क्र.११५/मावक, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०२० 
प्रस्तावना :- 
इतर मागासवर्ग समाजाच्या संविधानिक न्याय मागण्या पुर्ण करण्याबाबत विविधसंघटना, लोकप्रतिनिधी इ. 

यांचेकडून शासनास निवेदने प्राप्त होत आहेत. इतर मागासवर्ग समाजाच्या संविधानिक न्याय मागण्या हया शासनाच्या 
विविध विभागांशी संबंधित असल्याने सदरहू मागण्यांचा सर्वकषद्ृष्टीने अभ्यास करुन परिणामकारक कार्यान्वयन 
होण्याच्यादृष्टीने तसेच अतिरिक्त सवळती/लाभ प्रस्तावित करण्याच्यादृष्टीने अभ्यास करुन मंत्रिमंडळाला शिफारस 
करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


झासन निर्णय :- 

इतर मागासवर्ग समाजाच्या आरक्षण व आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा व इतर लाभांचा 
सर्वकषद्ृष्टीने अभ्यास करुन परिणामकारक कार्यान्वयन होण्याच्यादृष्टीने तसेच अतिरिक्त सवलती/लाभ प्रस्तावित 
करण्याच्यादृष्टीने अभ्यास करुन मंत्रिमंडळाला शिफारस करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचानिर्णय 
मंत्रिमंडळाने दिनांक १४.१०.२०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतला आहे. त्याप्रमाणे मा. मंत्री ( अन्न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) महोदयांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येत आहे - 


मा. श्री. छगन भुजबळ, मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण अध्यक्ष 
मा. डा. जितेंद्र आव्हाड, मा. मंत्री, गृहनिर्माण सदस्य 
मा. श्री. विजय वडेट्टीवार, मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण, सदस्य 
खार जमिनी विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन 

मा. श्री. संजय राठोड, मा. मंत्री, वने, भुकंप पुनर्वसन सदस्य 
मा. श्री. गुलाबराव पाटील, मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता सदस्य 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे संबधित सहसचिव/ उपसचिव उपरोक्त मंत्रिमंडळ उपसमितीचे समन्वयक 
म्हणून काम पाहतील. 

सदर उपसमिती, इतर मागासवर्ग समाजाच्या आरक्षण व आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा व 
इतर SMa सर्वकषद्ृष्टीने अभ्यास करुन परिणामकारक कार्यान्वयन होण्याच्यादृष्टीने तसेच अतिरिक्‍त सवलती/लाभ 
प्रस्तावित करण्याच्यादृष्टीने अभ्यास करुन मंत्रिमंडळाला शिफारस करेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः इमाव-२०२०/प्र.क्र.११५/मावक 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२०१०१६१५५१२३६२२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, DEVAPPA 


प्रति 


यी 


Cc 40 A WO 


ANNAPPA GAVADE = 
(दे. आ. गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
सर्व सन्माननीय विधान परिषद/विधानसभा सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


७. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. मा. मंत्री, गृहनिर्माणयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


१०, 


११, 


१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 


मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण, खार जमिनी विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसनयांचे 
खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, वने, भुकंप पुनर्वसनयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

AT. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छतायांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्वमा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

.सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

. आयुक्‍त,समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
.सर्व जिल्हाधिकारी, 

. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण 

.सर्व सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण 

.महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेय/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर. 
.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 

. निवडनस्ती. 


